साधन संपत्ती निर्धारण व आधार सामग्री विकास 
घटक या योजनेत्तर योजनेखालील २ अस्थायी पदे 
सन २०२३-२४ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२४/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर,२०२३ 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२४/फ-२, 
दि.२९.०३.२०२२३ 
3) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/१२२, दि.२०.०९.२०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


साधन संपत्ती निर्धारण व आधार सामग्री विकास या योजनेत्तर योजनेतंर्गत २ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील दि.२९.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. सदर पदांची मुदत दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्या 
अनुषंगाने उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये सन 
२०२३-२४ मध्ये सदर २ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. महसूल व वन विभागाच्या दि.१०.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भावसे (संवर्ग नियम १९६६ च्या 
नियम क्र.४(२) नुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन), वन्यजीव, नागपूर हे पद आस्थगित 
ठेवुन वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन), वन्यजीव, नागपूर हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात वनसंरक्षक संवर्गात 
जोडले आहे. 

३. त्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रात दर्शविलेली २ अस्थायी पदे वन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात 
समाविष्ट असल्याने या २ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.३१.०८.२०२३ व 
शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अधिन राहून दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


वनसंरक्षक 
(नियोजन व व्यवस्थापन-वन्यजीव) 


विभागीय वनअधिकारी (डाटाबेस) 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२४/फ-२ 


४. या पदांवर होणार खर्च होणारा खर्च “प्रधान शीर्ष -२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) ०१ 
वनीकरण १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती (०४) (०१) कार्य आयोजनेची सुधारणा व तयारी (२४०६ ०१४९)” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ या वर्षी त्याखालील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक 
दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११६४८४३८२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

S A H E B R pA O DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1dabacb4544786e9fd267f1 
7df767b4dad3d079b2, 
pseudonym=3EFC548798CB1ECC5025DDB09D22597E0BC07A82, 

N A R AYA N G H | G E serialNumber=FB0550286A6A429379E74F30B4CA229BEFB58E13, 
393AEBF97688ECB194FOEE71, cn=SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 
Date: 2023.10.11 16:50:49 +05'30° 


(साहेबराव fer) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


Rey) 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई 

वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Rey) 


Gy SLO ३. ण तय रणे 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


